RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ६ ] 


शनिवार, फेब्रुवारी २, २०१९ / माघ १३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 


“ 


" 


क्रमांक टीपीबी. ४३१७/ ६२९ / प्र.क्र . ११८ (IV) / २०१७ / ई.पी./ नवि- ११.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
( यापुढे याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करणेत आलेला आहे ) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राकरिता 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे) हे नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे पोट -कलम (१ ) अन्वये योग्य ती चौकशी करून तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचेशी बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजनेसंदर्भात सल्लामसलत करून के / पूर्व, एस व जी / दक्षिण प्रभागाच्या भागशः प्रस्तावाच्या संदर्भात 
अधिसूचना टी.पी.बी./ ४३१७/ प्र.क्र .११८ / २०१७/ नवि -११. दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ आणि अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. / ४३१७ / ७७८ /प्र.क्र .२६७ / 
२०१७/ नवि -११ , दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये शासनाने मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे पोट -कलम (१ ) अन्वये योग्य ती चौकशी करून तसेच संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून शासनाने मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या करून विकास योजना सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 
२०३४ ला शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीबी.४३१७ / ६२९ / प्र.क्र .११८ / २०१७/विनि / नवि -११, दिनांक ८ मे २०१८ सह समक्रमांकाचे 
दिनांक २२ जून २०१८ व दिनांक २९ जून २०१८ रोजीचे समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्रक अन्वये सदर अधिसूचनेसोबतचे “ परिशिष्ट - ब 
मध्ये नमूद केलेले मंजुरीतून वगळलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून अधिसूचनेसोबतचे “ परिशिष्ट- अ ” मध्ये दर्शविलेल्या 
सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने प्रारूप विकास योजना-२०३४ ला भागशः मंजुरी देताना मंजुरीतून वगळलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ई.पी. 
संबंधाने सर्वसाधारण जनतेकडून हरकती आणि/ वा सूचना मागविण्यासाठी सूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/ ६२९/ प्र.क्र .११८ / २०१७/( ई.पी.)/ नवि 
११, दिनांक ८ मे २०१८ सह शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ व दिनांक २९ जून २०१८ द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी सदरहु 
सूचना दिनांक ८ मे २०१८ महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र कोकण विभाग पुरवणीमध्ये दिनांक १७-२३ मे , २०१८ आणि समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक 
दिनांक २२ जून २०१८ व दिनांक २९ जून २०१८ ही शासनाचे राजपत्र, कोकण विभाग पुरवणीमध्ये दि . ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे ; 


भाग एक ( को.वि.पु.) १४–१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २, २०१९ / माघ १३, शके १९ ४० 
आणि ज्याअर्थी, उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांना उक्त सूचनेनुसार प्राप्त होणा- या हरकती / सूचनांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर 
करणेसाठी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी विकास योजना-२०३४ मधील मंजुरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ई.पी. संबंधी 
जनतेकडून प्राप्त हरकती आणि / वा सूचनादारांना सुनावणी देऊन लवकरात लवकर मंजूर होणे आवश्यक असलेल्या ई.पी. संदर्भात त्यांचेकडील 
दिनांक २५ जानेवारी २०१९ रोजीचे पत्राद्वारे नगररचना संचालनालयामार्फत अहवाल सादर केला आहे. तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजीचेपत्राद्वारे उक्त अधिकारी यांचे अहवालावर अभिप्राय सादर केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतचे“ परिशिष्ट - अ " मध्ये नमूद ई.पी. संदर्भात तातडीने मंजुरी देणे गरजेचे आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या अनुषंगाने असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून तसेच संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून शासन याद्वारे : 
(१ ) ( अ) साबतचे “ परिशिष्ट - अ " मध्ये नमूद केलेल्या विकास योजना -२०३४ मधील सदरहू सारभूत स्वरूपाचा बदल ई.पी.-एचई ४१ 

( EP - HE 41 ) ला मान्यता देण्यात येत आहे . 


.. 


. 


( ब) उक्त “ परिशिष्ट - अ " नुसार मंजुरी दिलेल्या सारभूत स्वरूपाचे बदल ( ई.पी.) सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांनंतर अंमलात येतील. 


( २ ) विकास योजना -२०३४ मधील शासनाने मंजूर केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल ( ई.पी.) मंजुरीची प्रत सर्वसाधारण जनतेच्यानिरीक्षणासाठी 

प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महापालिका मार्ग , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांचे कार्यालयात सर्व 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट-अ 


(नगरविकासविभागाकडीलअधिसूचनाक्रमांकटीपीबी.४३१७/६२९/प्र.क्र.११८(IV)/२०१७/ई.पी./नवि-११,दिनांक३१जानेवारी२०१९सोबतचेपरिशिष्ट) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) १४-२ 


बृहन्मुंबईविकासयोजना-२०३४च्यामंजूरीमधूनवगळलेल्यासारभूतफेरबदलास(ई.पी.)महाराष्ट्रप्रादेशिकवनगररचनाअधिनियम,१९६६चेकलम३१(१)अन्वयेमंजुरीचेअधिसूचनेसोबतचेपरिरिष्ट. DP-2034:EPinWesternSuburbWard-HE, 


Exclude d 
Part 

No. (EP) 


ModifiRDDP cationSheet 

No. 


ProposalofDraft 

D.P.ofGR. 

Mumbai publishedunder section26ofthe 
MR 
& 
TP 
Act 
, 

1966 


ProposalofDraftD.P.of GR.Mumbaisubmitted undersection30oftheMR 

&TPAct,1966 


SubstantialModification 

Published 
by GovernmentUnder Section31ofM.R.&T.P 

Act.1966. 


SubstantialModification sanctionedbyGovernmentUnder Section31ofM.R.&T.PAct.1966. 


No. 


। 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २, २०१९ /माघ १३, शके १ ९ ४० 


EP 


WS06RMS1.3 


RMS 
1.3 


HE41 


on 


Reservation 
of 
RMS1.3 
| 
Sanctioned 
as 
proposed 
with shown 

CTSfollowingmodification: 629/1259(pt)(nearWesternReservationofRMS1.3shownon ExpressHighway)isCTS629/1259(pt)(nearWestern proposedtobedeletedas 

ExpressHighway)isdeletedand shownonPlan. 

includedinadjoiningResidential ZoneasshownonPlan.. 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


प्रदीपगोहिल, शासनाचेअवरसचिव. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी ,फेब्रुवारी २, २०१ ९ /माघ १३, शके १ ९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st January 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB.4317 /629 /CR - 118 (IV )/2017/EP/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of 
Greater Mumbai is the Planning Authority for jurisdiction of Greater Mumbai (hereinafter 
referred to as “ the said Corporation ” ) as per the provisions of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (hereinafter refer as “ the said Act ” ). 

And whereas, in accordance with sub - section ( 1) of section 31 of the Said Act, after making 
necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, 
Pune , the State Government has accorded sanction to the Draft Development Plan (Part)-2034 
of Greater Mumbai in K / E , S ,G / S Ward vide Notification No. TPB . 4317 /629/CR - 118 /2017 /UD -11, 
dated the 9th November 2017 and Notification No. TPB . 4317 /778 /CR - 267/ 2017 /UD -11, dated 
the 7th February 2018 ; 

And whereas , in accordance with provisions of sub -section ( 1) of Section 31 of the Said Act , 
after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra 
State , Pune , the State Government has accorded sanction to the remaining part of the Draft 
Development Plan - 2034 alongwith Development Control and Promotion Regulations - 2034 of 
Greater Mumbai with modification shown in SCHEDULE - A appended to the Notification No. 
TPB . 4317 /629 /CR - 118 / 2017/DP /UD - 11, dated the 8th May 2018 excluding the substantial 
Modification as shown in SCHEDULE - B appended thereto read with corrigendum and Addendum 
of even number dated the 22nd June 2018 and dated 29th June 2018 to the said Notification ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the said Draft 
Development Plan , while excluding substantial modifications which were published as EP for 
inviting objections and /or suggestions from the general public vide Notice No. TPB.4317/629/CR 
118 /2017 /EP /UD - 11 , dated the 8th May 2018 read with corrigendum of even number dated the 
22nd June 2018 and dated the 29th June 2018 to the said Notice . And whereas said Notice dated 
the 8th May 2018 was published in the Maharashtra Government Gazette, Konkan Division 
Supplement, dated the 17-23rd May 2018 and corrigendum of even number dated the 22nd June 
2018 and dated the 29th June 2018 were published in the Maharashtra Government Gazette , 
Konkan Division Supplement , dated 30th June 2018 ; 

And whereas, the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai is appointed as an 
" Officer ” to give hearings and submit his report to the Government on the objections/ suggestions 
received by him , as per said Notice ; 

And whereas, the said Officer after giving hearing in respect of the objections and/or 
suggestions received from the general public , on the said Excluded Part and has submitted his 
report to the Government vide his letter dated the 25th January 2019 for said EP required to be 
sanctioned at the earliest and whereas , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune 
vide his letter dated the 28th January 2019 has also submitted his report on the aforesaid report 
of the said Officer ; 


And whereas, the State Government is of the opinion that the said Excluded part shown in 
SCHEDULE - A appended hereto needs to be sanctioned at the earliest . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २, २०१९ /माघ १३, शके १९ ४० 


G 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra , after 
consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby : 
( 1 ) (a ) Sanctions the said Excluded Part No- EP - HE41 of the said Development Plan 

2034 for Greater Mumbai, as more precisely specified in Schedule- A appended 
hereto . 


(6 ) Fixes the date after one month of the publication of this notification in the 

Maharashtra Government Gazette to be the date on which the said Excluded Parts 
as described in the Schedule - A shall come into force . 


(2 ) Copy of the Plan showing the aforesaid Excluded Part as sanctioned by the State 

Government shall be kept open for inspection by the general public, during working 
hours for a period of one year in the office of the Chief Engineer (Development Plan ), 
Municipal Corporation of Greater Mumbai on all working days . 


This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www . maharashtra.gov.in (Solea a fh). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 


Under Secretary to Government. 


SCHEDULE-A (AppendedtoGovernmentinUrbanDevelopmentDepartment sNotificationNo.TPB-4317/629/CR 

118(IV)/2017/EP/UD-11,Dated–314January,2019) ScheduleofSubstantialModificationSanctionedbytheGovernmentunderSection31(1)oftheMaharashtra 

RegionalandTownPlanningAct,1966inrespectofDevelopmentPlan-2034forGreaterMumbai. 


DP-2034:EPinWesternSuburbWard-HE, 


Exclude dPart 
No. (EP) 


Modifi cation No. 


RDDP Sheet No. 


ProposalofDraft D.P.ofGR. 

Mumbai publishedunder section26ofthe 
MR&TPAct 
, 

1966" 


ProposalofDraftD.P.of 

GR.Mumbaisubmitted undersection30oftheMR 

&TPAct,1966 


SubstantialModification 

Published 
by GovernmentUnder Section310fM.R.&T.P 

Act.1966. 


SubstantialModification sanctionedbyGovernmentUnder Section310fM.R.&T.PAct,1966. 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 


1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २, २०१९ /माघ १३, शके १९ ४० 


4 


6 


7 


EP 


-- 


WS06 


RMS1.3 


RMS1.3 


HE41 


on 


Reservation 
of 
RMS1.3 
Sanctioned 
as 
proposed 
with 
shown 

CTSfollowingmodification: 629/1259(pt)(nearWesternReservationofRMS1.3shownon ExpressHighway)is 

CTS629/1259(pt)(nearWestern proposedtobedeletedas 

ExpressHighway)isdeletedand 

includedinadjoiningResidential shownonPlan. 

ZoneasshownonPlan.. 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


PRADEEPGOHIL 


UnderSecretarytoGovernment. 


